“नागपूर हे उपराजधानीचे शहर असल्यामुळे 
शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष 
अनुदान या योजनेसाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत*. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
झासन निर्णय क्रमांक :- मनपा-२०१८/प्र.क्र.१५४/नवि-१६ 


मादाम कामा WS, SAAT राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ फेब्रुवारी,२०१९ 


संदर्भ :- 


नगर विकास विभाग,शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२९ ऑक्टोबर,२०१८ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये नागपूर हे उपराजधानीचे शहर असल्यामुळे शहराच्या सर्वांगीण 
विकासासाठी नागपूर महानगरपालिकेस विशेष सहाय्य अनुदान मंजुर करण्याचा निर्णय घेण्यात 
आलेला आहे.याअनुषंगाने नवीन SBN उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


SIR निर्णय:- 


“नागपूर हे उपराजधानीचे शहर असल्यामुळे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष अनुदान” 
या योजनेसाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. एफ-०२ 


Grant No. F- 02 


मुख्य लेखाशीर्ष:-२२१७-नगर विकास 


Major Head:-2217-URBAN DEVELOPMENT 


उप मुख्य लेखाशीर्ष-०५-इतर नगर विकास 
कार्यक्रम 


Sub Major Head:- 05 - Other Urban Development 
Schemes. 


गौण शिर्ष :-१९१,महानगरपालिकांना सहाय्य 


Minor Head:- 191 - Assistance to Municipal 
Corporation 


गटश्ीर्ष:- (००) 

उप Wealth: (००) (०१) नागपूर हे उप 
राजधानीचे शहर असल्यामुळे शहराच्या 
सर्वागीण विकासासाठी विशेष अनुदान, 
(कार्यक्रम) 


Group Head:-(00) 

Sub Group Head:-(00) (01) Special Grant 
to Nagpur, Sub capital of State for 
comprehensive Development (Scheme ) 


उदिष्टे:-३१,सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर) 
सांकेताक :- (२२१७ ॥२४३) 


Object:-31,Grants-in-aid(Non-Salary) 
CRC (2217 A243) 


०२. 


सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४/२०१९/अर्थ-१६,दिनांक 


१५फेब्रुवारी,२०१९ व महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.सं:ख.वि/चा- 


शासन निर्णय क्रमांक :- मनपा-२०१८/प्र.क्र.१५४/नवि-१६ 


१/नगर विकास विभाग/ यूओआर-१९७/२०१८-१९/१३२,दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०२१५१३४७३८०६२५ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(विवेक कुंभार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री (गर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
८) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/ नागपूर 
९) विभागीय आयुक्‍्त,नागपूर 
१०) जिल्हा जिल्हाधिकारी,नागपुर 
99) आयुक्‍त,महानगरपालिका,नागपुर 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
) 
) 
) 


94) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई 
१६) कक्ष अधिकारी (व्यय-३) / (अथसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) निवडनस्ती, (नवि-०४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


